ज्ञापन - 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.सानुग्र-२०२१/५६१/प्र.क्र.६३/कार्यासन -६ 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ जून,२०२३ 


विषय:- कै.श्री. सुरेश गिरजाजी कांबळे, बेलिफ, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, वसमत, जिल्हा परभणी यांचा कोव्हीड-१९ विषाणूच्या 
पार्श्वभूमीवर शासन आदेशानुसार कोवीड-१९ संबंधित कामकाज करण्याचे 
कर्तव्य बजावत असताना कोव्हीड-१९ संसर्गाने मृत्यु झाल्यामुळे त्यांच्या 
कुटूंबियांना रु.५० लक्ष सानुग्रह सहाय्य मंजूरीबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, 
दिनांक २९.०५.२०२० व दिनांक १४.०५.२०२१. 
२) वित्त विभागाचे पत्र क्र.न्यायप्र-२०२०/सं.क्र.४/व्यय-९,दिनांक २८.०१.२०२१ 
३) सहाय्यक प्रबंधक (निरीक्षण), मुंबई उच्च न्यायालय यांचे पत्र क्र.ब (जन)- 
१००१/ २०२३/३३३, दिनांक १३.०२.२०२३ 
४) सहाय्यक प्रबंधक (निरीक्षण), मुंबई उच्च न्यायालय यांचे पत्र क्र.ब(जन)- 
१००१/ २०२३/८९०, दिनांक १८.०५.२०२३ 
५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी यांचे पत्र जा.क्र. वित्त/४६९१/ 
२०२१, दिनांक ०७.०३.२०२१ 
६) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी यांचे पत्र जा.क्र. वित्त व रोखा/ 
१३२११/२०२१, दिनांक ०३.१२.२०२१ 
७) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी यांचे पत्र जा.क्र. वित्तव रोखा/७४६/ 
२०२३, दिनांक १३.०१.२०२३ 


८) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी यांचे पत्र जा.क्र. वित्त व रोखा/७१५०/ 


२०२३, दिनांक ११.०५.२०२३ 
९) श्रीमती वच्छला Rar कांबळे यांचा दिनांक २४.०२.२०२१ रोजीचा विनंती अर्ज. 


जिल्हा न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, वसमत, जिल्हा परभणी येथे कार्यरत 


असलेले के.श्री. सुरेश गिरजाजी कांबळे, बेलिफ, यांचा कोव्हीड -१९ विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर 


कर्तव्य व जबाबदारी पार पाडताना त्यांचा कोरोना विषाणू संसर्गाने दिनांक २६.०९.२०२० रोजी 


मृत्यू झाला आहे. 


२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी यांनी उक्त मृत बेलिफ कै.श्री. सुरेश गिरजाजी 


कांबळे यांच्या कुटूंबियांना शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सानुग्र-२०२१/५६ १/प्र.क्र.६३/कार्यासन -६ 


दि.२९.०५.२०२० अनुसार रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह 


सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांना सहायक प्रबंधक 


(निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास सादर केला आहे. 


३. जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, वसमत, जिल्हा परभणी यांनी कै.श्री. 


सुरेश गिरजाजी कांबळे, बेलिफ, यांना SAHRA चव्हाण गर्व्हमेंट मेडीकळ कॉलेज आणि श्री. 


गुरु गोविंद सिंगजी मेमोरियल हॉस्पीटल, नांदेड येथे दाखल करण्यापूर्वी १४ दिवसांच्या काळात 


ते कार्यालयात कर्तव्यावर हजर होते असे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. सदरचे प्रमाणपत्र प्रमुख 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीऱा, परभणी यांनी सत्यापित HAS आहे. 


४. डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालळयव रुणालय, नांदेड आणि श्री. गुरु 


गोविंद सिंगजी मेमोरियल हॉस्पीटल, नांदेड यांनी कै.श्री.सुरेश गिरजाजी कांबळे,यांचा मृत्यू हा 


कोविड-१९ या रोगाच्या संसर्गामुळे झालेला असल्याचे प्रमाणपत्रामध्ये नमुद केले आहे. 


५. रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यू) डॉ.शंकरराव चव्हाण गर्व्हमेंट मेडीकळ कॉलेज आणि श्री. गुरु 


गोविंद सिंगजी मेमोरियळ हॉस्पीटल, नांदेड यांनी कै.श्री.कांबळे यांचा मृत्यू हा दिनांक 


२६.०९.२०२० रोजी झालेला असल्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र दिळे आहे. 


६. hat. सुरेश गिरजाजी कांबळे, यांच्या पत्नी श्रीमती वच्छला सुरेश कांबळे यांनी 


रु.५०.०० लक्ष सानुग्रह अनुदान मिळण्याबाबतचा दिनांक २४.०२.२०२१ रोजीचा विनंती अर्ज 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, परभणी यांना सादर केला आहे. 


७. उपरोक्त बाबी लक्षात घेता, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, वसमत, 


जिल्हा परभणी येथे कार्यरत असलेले बेलिफ कै.श्री. सुरेश गिरजाजी कांबळे यांच्या कुटुंबियांना 


रक्‍कम रु.५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्‍त) सानुग्रह सहाय्य म्हणून प्रदान करण्यास याव्दारे 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 


८. उक्त खर्च “मागणी क्रमांक जे-१, मुख्य लेखाशीर्ष २०१४- न्यायदान, १०५- दिवाणी व 


सत्र न्यायालये, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (२०१४०१७२) या लेखाशिर्षाखालील १३- 


कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाळील 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सानुग्र-२०२१/५६१/प्र.क्र.६ ३/कार्यासन -६ 


र्‌. 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९/०५/२०२० व दिनांक १४/०५/२०२१ 


तसेच वित्त विभागाचे पत्र क्र.न्यायप्र-२०२०/सं.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २८.०१.२०२१ नुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७०३१८०५३०६११२ असा आहे. हे शासन 


ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदशव पार व नावाने, 
AHENDRA 


RAMCHANDRA 
JADHAV 


Digitally signed by MAHENDRA RAMCHANDRA JADHAV 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 

2.5.4.20=397 1ec243f15cd8a25bfdédbaf74efe04f80d57c22e473e 
b8eaac7ac344ac25a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=846337C7 1F3B3405F8D84485 78B4ED3DDBE6ED2 
DB306E26977B3CDCCDDC27F 14, cn=MAHENDRA 
RAMCHANDRA JADHAV 

Date: 2023.07.03 18:06:25 +05'30' 


(महेंद्र जाधव) 


उप विधि सल्लागार नि उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी 


प्रत आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव - 
१) सहायक प्रबंधक(निरिक्षण) उच्च न्यायालय, मुंबई-३२ 


जिल्हा न्यायाधीडा १-व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिल्हा परभणी ,वसमत , 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 
कार्यासन अधिकारी (कार्या-११), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

श्रीमती वच्छला BRAT कांबळे,राहणार आकाडवाणी केंद्राजवळ, वसरणी, नांदेड-४३१६०३ 
निवडनस्ती, कार्यासन-६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


